सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . १० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे - ५२ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती, पृष्ठे भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व ५ ९ ३ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी २८ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ५९ ३ व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , २ ९ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 
५ ९ ४ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

६४२ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


विधि सल्लागार- नि - सह सचिव यांजकडून 


सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


विधि व न्याय विभाग 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) 
नियम १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


मादान कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी , २०२० . 

अधिसूचना 
क्र . जीपीए-१४१५ / प्र.क्र .४१/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( १ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम 
१ ९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ 
औरंगाबाद करीता अॅड . सचिन जयप्रकाश सलगरे यांची सहाय्यक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना 
समक्रमांक दि . ०८.१०.२०१५ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात 
आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा 
कालावधी दि .०६.१०.२०१९ रोजी संपलेला आहे. 


योगेश ही . आमेटा, 
विधि सल्लागार- नि - सहसचिव , 


महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १-१० 


५ ९ ३ 


५ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


२ 


कलम २१ ( ४ क ) अन्वयेनियुक्त अधिकारी 
विकास योजना वाशी तथा सहायक संचालक , नगर रचना, परभणी 

यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१ ९ ६६ चे कलम -२६( १ ) 
अन्वयेप्रारुप विकास योजना वाशी प्रसिध्दीबाबत 


सूचना 
क्र.वि.ओ./ वाशी / कलम-२१ ( ४ क )/ कलम -२६ ( १ ) ससंनर- उ- बाद/ ४३२ 
२०२० :- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
( १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधिलेला ) च्या कलम २३( १) मधील तरतूदीनुसार वाशी नगर पंचायत 
( यापुढे उक्त नगर उक्त नगर पंचायत असे संबोधिलेली ) नियोजन प्राधिकरण 
असल्याने, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम 
२( १९ ), नुसार उक्त नगर पंचायतीच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्राची विकास 
योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेली ) आराखडा तयार 
करणेचा इरादा ( यापुढे “ उक्त इरादा ” असे संबोधिलेला ) त्यांचेकडील 
ठराव क्र . ३( अ), दि.१०/ ०३ /२०१६ रोजी जाहीर करुन , त्याबाबतची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र औरंगाबाद विभागीय पुरवणी भाग-१ “ अ ” मध्ये , 
दि .२९ सप्टेंबर , २०१६ रोजी प्रसिध्द केली. 

वाशी नगर पंचायतीने , नगर रचनाकार , उस्मानाबाद यांची नगर रचना 
अधिकारी म्हणून मा . सहसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
यांचेमंजूरीने , उक्त अधिनियमाच्या कलम -२४ अन्वये नियुक्ती केली आणि 
त्याप्रमाणेनियुक्त केलेल्या नगर रचना अधिकारी यांनी नगर पंचायत हद्दीच्या 
अधिनस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन , उक्त अधिनियमाचे कलम-२५ अन्वये 
विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करणे आवश्यक होते . 

नगर पंचायतीने 
सदर काम खाजगी संस्थेकडे दिलेले होते . खाजगी संस्थेकडुन व नगर 
पंचायतीकडुन विहीत मुदतीत विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्याचे 
काम पुर्ण झाले नाही . उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ नुसार विद्यमान 
जमीन वापर नकाशा तयार करणेची मुळ मुदत दि .० ९/ ०९ / २०१६ रोजी 
संपुष्टात येत असल्याने मा . सहसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद यांनी दि . ०९ /०९/ २०१७ रोजी पर्यंत मुदतवाढ मंजुर केली होती . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१९ ६६ चे कलम -१४८ ( ४ क ) 
प्रमाणे नगर पंचायत निवडणूक आचारसंहिता कालावधी ३७ दिवस वगळ्यास 
विद्यमान जमीन वापर नकाशा दि .१६ / १०/ २०१७ पर्यंत कलम २५ प्रमाणे 
हस्तांतरित होणे आवश्यक होते . परंतु या वाढीव मुदतीत म्हणजे दि .१६/ 
१०/२०१७ पावेतो नगर पंचायत वाशीने विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार 
केलेला नाही . त्यामुळे नगर पंचायत वाशीने उक्त विकास योजनेचा विद्यमान 
जमीन वापर नकाशा विहीत मुदतीत तयार करण्यात कसूर केलेली आहे. 
त्यामुळे नगर पंचायतीची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी सहायक संचालक , नगर 
रचना, परभणी यांची “नियुक्त अधिकारी ” म्हणुन दि .१७/ १०/ २०१७ पासून 
सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांचे आदेश क्र . 
वि.यो. वाशी / अधिकारी नियुक्ती/ सहसंनरऔ/३५६ , दिनांक ०१/०३/२०१८ 
च्या आदेशानुसार नेमणुक केली आहे . त्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम 
२५ प्रमाणे विद्यमान जमीन वापर नकाशाचे काम दिनांक १६/४/२०१८ रोजी 
पुर्ण झाले . 


उक्त अधिनियमाचेकलम २१ ( ४ क) अन्वये नियुक्त केलेल्या , उक्त अधिकारी 
तथा सहायक संचालक , नगर रचना , परभणी यांनी त्यांचे ठराव क्र .१ , 
दि .२८ / ०२ / २०२० अन्वये उक्त विकास योजना, उक्त अधिनियमाचे कलम 
२६( १) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सूचनेव्दारे प्रसिध्द करण्याचे 
ठरविले आहे , आणि म्हणून उक्त विकास योजना स्वाक्षरी , दिनांक व व 
शिक्कासह प्रसिध्द केली आहे . 

उक्त विकास योजनेसंबंधीचे नकाशे अहवालासह कार्यालयीन वेळेत, 
कामकाजाचेदिवशी सर्व जनतेच्या अवलोकनार्थ , १ ) नगर पंचायत , वाशी 
२) सहायक संचालक , नगर रचना, उस्मानाबाद मध्यवर्ती प्रशासकीय 
इमारत , तळ मजला , खोली क्र .२६, बीड रोड , उस्मानाबाद व ३) सहायक 
संचालक , नगर रचना , परभणी , सुपर मार्केट इमारत , पहिला मजला, 
कारेगाव रोड , परभणी येथे ठेवलेले आहेत . 

जर उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावामुळे बाधित होणा- या व्यक्तीच्या / 
अन्य व्यक्तीच्या काही सूचना / हरकती असतील , तर त्यांनी ही सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० (तीस ) 
दिवसांच्या मुदतीत , “नियुक्त अधिकारी , तथा सहायक संचालक , नगर 
रचना, परभणी” यांना संबोधून “ सहायक संचालक , नगर रचना, उस्मानाबाद 
मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , तळ मजला, खोली क्र .२६, बीड रोड , 
उस्मानाबाद " या कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . उक्त 
विकास योजना महाराष्ट्र शासनाकडे, उक्त अधिनियमाचे कलम-३०( १) 
अन्वये अंतिम मंजूरीसाठी सादर करण्यापूर्वी, उक्त अधिकारी सदर सूचना 
हरकतीवर आवश्यक तो विचार करील. 

टिप :- प्रसिध्द केलेल्या विकास योजनेच्या भाग नकाशाच्या प्रती अथवा 
अहवालाच्या प्रतींची मागणी केल्यास सहाय्यक संचालक , नगर रचना , 
कार्यालय उस्मानाबाद येथे विहित शुल्क भरणा केल्यानंतर उपलब्ध होतील . 
उस्मानाबाद , दिनांक :: २८ फेब्रुवारी,२०२० . 

सु . ल . कमठाणे , 
कलम २१( ४ क ) अन्वये नियुक्त अधिकारी, 
विकास योजना वाशी तथा सहायक संचालक , 

नगर रचना, परभणी. 


NOTICE 


NOTIFICATION UNDER SECTION 26 ( 1 ) OF 

MAHARASHTRA 


REGIONALAND TOWN PLANNINGACT, 1966 . 


DRAFT DEVELOPMENT PLAN OFWASHI 


( From the officer appointed under Section 21 (4A ) and 

Assistant Director of Town Planning , Parbhani) 


No.D.P.Washi/ sec.21( 4A)/ sec 26 (1 )/ ADTP- O - BD/ 432/ Dt. 


28/02/2020 :- Whereas the Washi Nagar Panchayat (here in 
after reffered to as “ the said Nagar Panchayat" ) being the 


planning Authority for the area under its jurisdiction under 
clause ( 19 ) of section 2 of the Maharashtra Regional And 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


५ ९ ५ 


Town Planning Act, 1966 (Maharashtra xxxvii of 1966 ) (hereaf 


by way of notice in the officialGazette, and hence the said 


Development Plan is now published under signature, date 


ter referred to as “ the said Act” ) has by its Resolution No.3 ( A ) 
dated 10-03-2016 , made a declaration under sub section (i) of 


and seal of the said officer appointed under section 21 (4A ) of 


section 23 of the said Act of its intension to prepare the De 


the said Act and Assistant Director of Town planning , 


velopment Plan (hereinafter referred to as “ the said Develop 


Parbhani. 


ment plan ” ) for the entire area within its jurisdiction and no 
tice of such declaration was published in the Maharashtra 
GovernmentGazette (hereinafter referred to as “ Official Ga 
zette " ) Part I- A , Aurangabad Division Supplement, dated 29 


September, 2016 . 


A copy of the said Draft Development plan together with 
report there of are kept open for inspection of the public at the 
office of the 1) Nagar Panchayat, Washi, 2 ) Assistant Direc 
tor of Town Planning , Osmanabad , Central Administrative 
Building, Ground Floor,Room No.26 , Beed Road ,Osmanabad , 
3 ) Assistant Director of Town planning , Parbhani at Super 
Market Building, First floor, Karegaon road , Parbhani during 
office hours on all working days . 

If within 30 ( Thirty ) days from the date of publication of 


And whereas the said Nagar Panchayat Washi has ap 


pointed Town planner, Osmanabad as “ Town Planning Of 


ficer” with prior approvalofJoint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad under section 24 of the 
said Act. As per the provision of the said act the last date of 


this notice in the Maharashtra Government Gazzette any per 


son affected by the said Draft Development plan , communi 


preparation of Existing Land use Map and hand over to Nagar 


Panchyat was dt.09/09/ 2016 but Nagar Panchyat has not pre 


cate in writing only suggestion or objection relating to the 
said Draft Development plan to “ Appointed Officer and As 
sistant Director of Town Planning , Parbhani ” in the office of 


pared it within time limit . Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad , extended the time limit 
up to Dt09/09/2017 . Asper the provision of Section 148 ( A ) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , after 
exclusion of 37 days period of code of conduct for election of 
Nagar Panchyat, last date of submission of Existing Land Use 
Map is Dt.16 / 10 /2017 . Nagar Panchayat, Washi has failed to 
prepare the Existing Land Use Map upto Dt. 16/10/2017 . As 


" Assistant Director of Town Planning, Osmanabad , Central 
Administrative Building, Ground Floor, Room No.26 , Beed 
Road , Osmanabad ” . The said officer would be considered the 


samebefore submitting the said plan to Government for final 
sanction under section 30 ( 1) of the said Act . 


Note :-Plan of the said Draft Development Plan or copy of 


sistant Director of Town Planning, Parbhani has been ap 


the extract report can be often by application on remittance of 
requisite fees from the office of Assistant Director of Town 
Planning , Osmanabad. 


pointed as an officer under section 21 (4A ) by Joint Director of 


Town Planning , Aurangabad Division Aurangabad order 
dt.01/03/2018 (here in after referred to as the said officer ” ) 


Osmanabad , 


66 


Date :28/02/2020 


to perform the duties of Nagar Panchayat. As per the provi 
sion of section 25 of the said Act Existing Land Use Map was 
prepared on Dt. 16/04/2018 . 


(S.L.Kamthane), 
Officer appointed under section 21( 4A ) of 


Development Plan for Washi And 


The said Officer and Assistant Director of Town Planning , 


Assistant Director of Town Planning, 


Parbhani appointed under section 21 (4A ) of the said Act, has 


Parbhani 


therefore resolved vide Resolution no.1 dated 28/02/2020 


& decided to publish the development plan under section 26 
of the said act by way of notice in the official Gazette, and 


hence the said Development Plan is now 


سه 


५ ९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१, शके १ ९४१ , भाग १ - पुरवणी 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 

केल्यावर ,जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद यांजकडून 

मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 
अधिसूचना कलम ११ 

परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुध्दीपुरस्सर 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( ०१ ) ची 

जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 
प्राथमिक अधिसूचना 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( २) नुसार 
क्र .२०१८ / उपभूसं /-ए -०८/ ८ ९ २/ दिनांक २६/०२/२०२० :- ज्या अर्थी, 

जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या खंड 

ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

च्या उप नियम (३ ) व्दारे घोषित करण्यत येत आहे . 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
व वन विभाग शासन क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२ दिनांक १९ / 

समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
०१/२०१५ ( यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात 

जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 

मध्यम प्रकल्प क्र . २ उस्मानाबाद ,जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित 
कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 

केले आहे. 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी 

( महेंद्रकुमार कांबळे ) , 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात 

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 
येईल . 

मध्यमप्रकल्पक्र .२, उस्मानाबाद . 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 

वाशी 


मौजे - सारोळा ( वाशी ) 


ता . 


उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्रगट हे . आर मध्ये 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका -यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, 
असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम (०१ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


१ . 


२ 


३ 


१ 


२ ९ 


००.१८ 


२ 


२ ९ 


००.१८ 


३ 


२८ 


००.२६ 


४ 


२६ 


००.२० 


ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार 
नाही) 


५ 


१५ 


००.३१ 


एकुण 


०१.१३ 


अनुसूची दोन 


ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करण्याची आवश्यकता नाही.) 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण . 


त्या अर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर 
निर्माण करणार नाही. 


प्रकल्पाचे नाव - पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलावाच्या कामासाठी ( अतिरीक्त ) 
भूसंपादन मौ.सारोळा ( वाशी) ता.वाशीजिल्हा उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन - पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलावाच्या कामासाठी ( अतिरीक्त ) 
भूसंपादन मौ . सारोळा (वाशी) ता . वाशी जिल्हा उस्मानाबाद 
समाजाला मिळणारे लाभ -पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलावाच्या कामासाठी 
( अतिरीक्त) भूसंपादन मौ . सारोळा ( वाशी) ता . वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद 
यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


५ ९ ७ 


अनुसूची तीन 


४ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 


पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलावाच्या कामासाठी ( अतिरीक्त ) भूसंपादन मौ . 
सारोळा ( वाशी) ता . वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही 
व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 


अनुसूची चार 


जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय 
अधिकारी, परतूर.दि . / /२०२०.- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ११ (१ ) खालील अधिसूचना. 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने दिलेला 

सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ) 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग , उस्मानाबाद यांनी सामाजिक 
परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित केले आहे . 


अनुसूची पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम 
३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण/११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या 
संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


लागु नाही. 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - लागु नाही. 
क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही. 
टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 
प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 

२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत 
जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत 
करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ 
चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भूसंपादन , मध्यम प्रकल्प क्र .०२ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली 
आहेत . 


दिनांक - २६/०२/२०२० 


ठिकाण - उस्मानाबाद . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. 


, 


( महेंद्रकुमार कांबळे ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 

मध्यमप्रकल्प, क्र .२ , 


उस्मानाबाद . 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा 
मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 
नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता 
येईल . 


५ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१, शके १ ९४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : तळणी ता . 

मंठा / परतूर 

जि . 


.जालना 


अनुक्र मांक 


भूमापन किं वा गट क्र मांक 


अंदाजित क्षेत्रा ( हे .आर ) 


५२२ 


०.५१ 


१ 
२ 

३ 


५२३ 


०.६६ 


५२४ 


०.०८ 


४ 


५४६ 


१.०१ 


एकुण 


२.२६ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे तळणी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ५२२,५२३,५२४,५४६ 
हे मधील पाझर तलाव क्रमांक २.२६ हे . करिता भूसंपादन . 


.. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे तळणी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक १६ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे तळणी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील 
पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


५ ९९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 

अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे. 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे. 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


६०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांजकडून 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


प्रारंभीक अधिसूचना 


म्हणून उक्त 


जा.क्र .२०२०/ उपविअप/ भूसंपादन /सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी , परतूर दि . / /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ (१ ) खालील अधिसूचना . 


भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अर दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 
आहे. 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त 


जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६०१ 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : तळणी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक भूमापन किं वा गट क्र मांक अंदाजित क्षेत्र ( हे .आर ) 
०१ ६०३ 

०.८० 


०२ 


६०२ 


१.१८ 


०३ 


६०२ 


०.०६ 


एकुण 


२.०४ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


.. 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे तळणी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ६०३,६०२ हे मधील 
पाझर तलाव क्रमांक २.०४ हे . करिता भूसंपादन . 


.. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे तळणी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे तळणी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील 
पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


६०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 
अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे. 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


। 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १ ९ ४१ , 


६०३ 


६ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन/सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी , परतूर.दि . । /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 
आहे . 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


६०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१, शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचानिर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : केहाळ वडगांव ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक 


भूमापन किं वा गट क्र मांक | अंदाजित क्षेत्रा ( हे.आर ) 
१०६ 

०.५२ 


१ 


२ 


१०७ 


१.९ ५ 


एकुण 


२.४७ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे केहाळ वडगांव ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र १०६,१०७ 
मधील पाझर तलाव क्रमांक २.४७ हे . करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे केहाळ वडगांव ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०७ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे केहाळ वडगांव ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६०५ 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे. 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 
अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे. 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


६०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 


जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी, परतूर दि . /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आहे. 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६०७ 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर 

जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : शिवनगिरी ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक 


भूमापन किं वा गट क्र मांक | अंदाजित क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


११६ 


०.७६ 


एकुण 


०.७६ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे शिवनगिरी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ११६ हे मधील 
पाझर तलाव क्रमांक ०.७६ हे. करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन : मौजे शिवनगिरी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे शिवनगिरी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल . 


६०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 
अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६० ९ 


८ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन/सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी, परतूर दि . /२०२०. 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ (१ ) खालील अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 
आहे. 


आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/ ११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अर दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


६१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१, शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : बेलोरा ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक 


भूमापन किं वा गट क्र मांक | अंदाजित क्षेत्रा ( हे .आर ) 


१ 


६३ 


१.१२ 


२ 


७४ 


०.७८ 


ए कु ण 


१.९ ० 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


.. 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे बेलोरा ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ६३,७४ हे मधील पाझर 
तलाव क्रमांक १.९ ० हे . करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे बेलोरा ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ११ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे बेलोरा ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील 
पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६११ 


अनुसूची ३ 


.. 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची ५ 
अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


६१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


or 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 


जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी, परतूर दि . /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आहे. 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६१३ 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : वाढेगाव ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्रा ( हे.आर ) 


०१ 


११० 


०.१० 


०२ 


१११ 


०.४२ 


०३ 


११२ 


०.९९ 


एकुण 


१.५१ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे वाढेगाव ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ११०,१११,११२ हे 
मधील पाझर तलाव क्रमांक १.५१ हे . करिता भूसंपादन . 


.. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वाढेगाव ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे वाढेगाव ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल . 


६१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


६ 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 

परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


: 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६१५ 


१० 


उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांजकडून 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन/सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी , परतूर .दि . । /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/ ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अर दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आहे . 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


६१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१, शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : पांगरी बु . ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


+ 


अ नाक्र मांक 


मापन किं वा गट क्र मांक 


अदाजिाता क्षोत्रा ( ह.अ ार ) 


१ 


६५५ 


०.४४ 


२ 


६५६ 


२ 


०२ 


३ 


६५७ 


०.३० 


४ 


६६३ 


०.६७ 


५ 


६६३ 


०.६७ 


६ 


६६३ 


०.५० 


७ 


६६६ 


०.१२ 


८ 


६६७ 


१.२० 


ए कु ण 


५.९ २ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरी बु . ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र 
६५५,६५६,६५७,६६३,६६६,६६७ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक ५.९ २ हे . करिता भूसंपादन . 


.. 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन : मौजे पांगरी बु . ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक १० करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरी बु. ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६१७ 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे. 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 

परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


६१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 


जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी, परतूर दि . /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आहे. 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६१ ९ 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : पांगरा गडदे ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अ नाक्र 


मागक 


मापना किं वा गट क्र मांक 


अदाजिता क्षोत्रा ( ह.अर ) 


१ 


५७ 


०.९ ८ 


२ 


५७ 


०.१७ 


३ 


५७ 


०.१५ 


४ 


५७ 


०.०६ 


५७ 


०.०३ 


५ 

६ 


५७ 


०.०४ 


७ 


९ ८ 


०.६८ 


८ . 


१०२ 


०.०३ 


९ 


१०२ 


० .० ४ 


ए कु ण 


२.१८ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरा गडदे ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ५७,९८,१०२ 
मधील पाझर तलाव क्रमांक २.१८ हे . करिता भूसंपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरा गडदे ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता 
भूसंपादन . 

समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरा गडदे ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल . 


६२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 
अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६२१ 


१२ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 


जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी, परतूर दि . /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आहे. 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


६२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१, शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : किनखेडा ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


: 


अनुक्र मांक | भूमापन किं वा गटक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हे .आर ) 


१ 


५ ९ 


१.५ ९ 


एकुण 


१.५ ९ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनाव : मौजे किनखेडा ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ५९ हे मधील पाझर 
तलाव क्रमांक १.५ ९ हे . करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे किनखेडा ता.मंठा /परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे किनखेडा ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६२३ 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 
अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


६२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन/सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी , परतूर .दि . । /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/ ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अर दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आहे . 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६२५ 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचानिर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव :किर्तापुर ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक 


भूमापन किं वा गट क्र मांक | अंदाजित क्षेत्र ( हे .आर ) 


१ 


१३७ 


२.०० 


२ 


१४१ 


१.४० 


ए कु ण 


३.४० 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


.. 


प्रकल्पाचे नाव : मौजेकिर्तापुर ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र १३७,१४१ हे मधील 
पाझर तलाव क्रमांक ३.४० हे . करिता भूसंपादन . 


.. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे किर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०७ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजेकिर्तापुर ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल. 


६२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 
अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 

परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६२७ 


१४ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


प्रारंभीक अधिसूचना 


। 


जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन/सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी, परतूर .दि . /२०२०. 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १) खालील अधिसूचना . 


भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 
आहे . 


आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अर दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


६२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१, शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवाजिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव :किर्तापुर ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अनुक्रमांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र ( हे.आर ) 


०१ 


७ ९ 


२.८५ 


०२ 


८० 


१.१२ 


०३ 


८१ 


०.२० 


एकुण 


४.१७ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनाव : मौजेकिर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ७९ , ८०,८१ हे मधील 
पाझर तलाव क्रमांक ४.१७ हे. करिता भूसंपादन . 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजेकिर्तापुर ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०३ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजेकिर्तापुर ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६२ ९ 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 
अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


जि . 


जालना यांचे कार्यालयात 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 

परतुर 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


। 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


६३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


१५ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 


जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी, परतूर दि . /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आहे. 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


६३१ 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 
परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचानिर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : पांगरी बु. ता.मंठा / परतूर जि.जालना 
अ नगुक्र मांक भामापन किं वा गट क्र मांक अद जिाता क्षोत्रा ( ह.अ ार ) 


१ 


० ७ 


०.०६ 


२ 


०८ 


०.३२ 


३ 


० ९ 


O 


.४ 


४ 


१० 


०.४४ 


१० 


०.५० 


६ 


२३२ 


१.३० 


७ 


२३३ 


०.८० 


८ 


२३४ 


०.८० 


९ 


२४० 


१.१८ 


एक | 


५.८० 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरी बु . ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र 
०७,०८,० ९ ,१०,२३२,२३३,२३४,२४० हे मधील पाझर तलाव क्रमांक ५.८० हे . करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरी बु. ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०२ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरी बु. ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल . 


६३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे. 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 

परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६३३ 


१६ 


उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांजकडून 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन/सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी , परतूर .दि . । /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/ ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अर दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आहे . 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


६३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१, शके १ ९४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : आंभोरा जाहागीर ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अ नुक्र मांक | भामापन किं वा गट क्र मांक | अंदाजित क्षेत्रा ( ह.अर) 


१ 


१२४ 


०.३७ 


२ 


१२५ 


०.९ ६ 


३ 


१२ ९ 


०.१५ 


४ 


१२ ९ 


०.१० 


५ 


१२ ९ 


०.२२ 


w 


१३० 


०.३२ 


ए कु ण 


२.१२ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे आंभोरा जाहागीर ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र 
१२४,१२५,१२ ९ , १३० हे मधील पाझर तलाव क्रमांक २.१२ हे. करिता भूसंपादन. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे आंभोरा जाहागीर ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०.०३ 
करिता भूसंपादन . 

समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे आंभोरा जाहागीर ता.मंठा /परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे 
जीवनमान उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


६३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 

अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे. 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे. 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


६३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन/सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी , परतूर .दि . । /२०२०. 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 


भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 


ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/ ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अर दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


आहे . 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६३७ 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : अंभोडा कदम ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अ नुक्र मांक | मापन किं वा गट क्र मांक 


अदाजित क्षोत्रा ( ह.अर ) 


१ 


१२ ९ 


२.१८ 


२ 


१२ ९ 


०.२४ 


३ 


१२ ९ 


०.५३ 


४ 


१२ ९ 


०.४ ९ 


१२ ९ 


०.२ ९ 


६ 


१२ ९ 


०.५२ 


७ 


१२ ९ 


०.७३ 


८ 


१२८ 


०.१५ 


९ 


१२ ९ 


०.१ ९ 


एकुण 


५.३२ 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे अंभोडा कदम ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र १२८,१२९ हे मधील 
पाझर तलाव क्रमांक ५.३२ हे . करिता भूसंपादन . 


.. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे अंभोडा कदम ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०७ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे अंभोडा कदम ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील 
जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल . 


६३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 

अनुसूची ३ 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६३९ 


१८ 


उपविभागीय अधिकारी 

परतूर 

जि . जालना यांजकडून 


जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते 
की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


प्रारंभीक अधिसूचना 


। 


जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन/सिआर कार्यालय 
उपविभागीय अधिकारी, परतूर .दि . /२०२०. 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 
कलम ११ ( १) खालील अधिसूचना . 


भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला 
आहे . 


आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अर दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 


जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ज्याअर्थि आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती 
ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासून 
ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण 
होईल त्या कालावाधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट 
देता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत 


६४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १ ९४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे 
भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची १ 


गावाचे नाव : हेलस ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक 


भूमापन किं वा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हे .आर ) 


०१ 


२५३ 


१.४० 


०२ 


२५३ 


१.६० 


०३ 


२५३ 


१.६० 


एकुण 


४.६० 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे हेलस ता.मंठा /परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र २५३ हे मधील पाझर 
तलाव क्रमांक ४.६० हे . करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हेलस ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०८ करिता 
भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे हेलस ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील 
पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , 


६४१ 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . 
यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 
अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान 
उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव 
हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात 
पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे. 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : 


/ २०२० 


उपविभागीय अधिकारी 


परतूर जि . जालना 


६४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन , १५-२१ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झालेल्या आहे . 


सोमवार , दिनांक २ मार्च २०२० : फाल्गुन १२ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


अधिसूचना 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

( नगरपरिषद , प्रशासन ) 
वाचा :- १ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम १९ ( १) . 

२) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे आदेश क्र . 
एमएनसी ११०१/सिआर -२३ ,दिनांक १७/०८/२००१. 

३) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे आदेश क्र . 
रानिआ / न.प.- २०१९ / प्र.क्र . १४/ का -६ दिनांक ७/१/२०२० . 

४ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी नगरपरिषद धर्माबाद ,बिलोली व नगरपंचायत 
नायगाव व हिमायतनगर यांचा अहवाल अनुक्रमे दिनांक २०/०२/२०२० 
दिनांक २४/०२/२०२० दिनांक १२/०२/२०२० , दिनांक १२/०२/२०२० . 


आदेश 
क्र .२०२० / नपाप्र /पो.नि./ का -१ / टे-७/सिआर .०४ दिनांक २७/०२/२०२० : 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ चे कलम १९( १) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोग 
यांचेकडील उक्त वाचा क्र .२ च्या आदेशाअन्वये नगरपरिषदा / नगरपंचायतीच्या 
निवडणूकामध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . त्यानुसार 
निवडणुक निर्णय अधिकारी , नगरपरिषद धर्माबाद , बिलोली व नगरपंचायत 
नायंगाव, हिमायतनगर यांनी त्यांचे उक्त वाचा क्र .४ अन्वये निवडणूकीच्या 
मतमोजणीनंतर निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती सादर केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . विपीन इटणकर , जिल्हाधिकारी , नांदेड याद्वारे असे 
जाहीर करतो की , नगरपरिषद धर्माबाद , बिलोली व नगरपंचायत नायगाव , 
हिमायतनगर च्या दिनांक ६/०२/२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या पोट 
निवडणुकीमध्ये खालील परिशिष्ट -२ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे त्यांचे नावासमोर 
नमुद प्रभागातील जागेवर सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहे. 


परिशिष्ट-२ 


अ . क्र . | नगरपरिषद / नगरपंचायत चे 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


प्रभाग क्रमांक व 
जागा क्रमांक 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


नाव 


१ 


नगरपरिषद, धर्माबाद 


कविता नारायण बोललमवाड 


२ अ 


अनु . जमाती ( महिला ) 


४ अ 


सायारेड्डी पोशट्टी गंगाधरोड 
यशवंत लालजी गादगे 


अनु . जमाती 
अनु . जमाती 


२ 


नगरपरिषद, बिलोली 


५ अ 


३ 


नगरपंचायत, नायगांव 


हनमंत आनंदाराव बोईनवाड 


१ 


अनु . जमाती 


. 


४ 


नगरपंचायत , हिमायतनगर 


अजगरीबेगम अ . रहेमान 


१३ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


स्थळ, नांदेड , दिनांक २७/०२/२०२० . 


डॉ . विपीन इटणकर , 
जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


३ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन 

राजापात्रा 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र .८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन १५-२१ , शके १९ ४१ [किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


BYPRESIDENTMUNICIPALCOUNCIL , HADGAON 


CORRIGENDUM 


अध्यक्षा , हदगाव नगर परिषद , हदगाव यांजकडून 

शुद्धिपत्रक 
क्र . ९ ५३/ २०२० - महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये गुरुवार ते बुधवार 
दिनांक २०/०२/२०२० रोजी मुख्याधिकारी , नगरपरिषद हदगाव यांच्याकडून 
नगर परिषदेचा ठराव क्र . ०२ दि . १७/०२/२०२० रोजीच्या विषया संदर्भात 
अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली आहे . तरी नमूद अधिसूचना खालील तक्त्यात 
केलेल्या दुरूस्ती प्रमाणे वाचावी . 
अ.क्र . ओळ क्र.अधिसूचनेतील या शब्दा ऐवजी असे वाचावे 


No -953 /2020 : - Chief Officer,Municipal Council, Hadgaon 
had published a notification from Thursday to Wednesday, 
dated 20/02/2020, regarding Municipal Council Resolution 
No.02 / Dt. 17/02/2020 , in the Gazette of Government Of 
Maharashtra . Read the above said notification as corrections 
made in table below . 


| Sr. Line 
| No . No 


Incorrect word in notification To be read as this 


१ 


३ 


Miiliarsislitni 


Maharashtra 


1 


3 


Miiliarsislitni 


Maharashtra 


२ 


४ 


Plnnnine 


Planning 


2 


4 


Plnnnine 


Planning 


३ 


५ 


11ADCAON 


Hadgaon 


3 


5 


11ADCAON 


Hadgaon 


४ 


६ 


Addilionsil 


Additional 


4 


6 


Addilionsil 


Additional 


5 


8 


५ 


८ 


Hndgaon 


hadgaon 


Hndgaon 


hadgaon 


Vijay Yerawad, 

ChiefOfficer, 
Hadgaon,Municipal Council , Hadgaon . 


Jyoti Balaji Rathod , 

president, 
Hadgaon ,Municipal Council, Hadgaon . 


औ . भाग १ - अ -८ 


२८ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०२० : फाल्गुन , १५-२१, शके १९ ४१ , 


२ ९ 


NOTIFICATION 


२ 


अध्यक्ष नगर परिषद अंबाजोगाई यांचेकडुन 


From President AmbajogaiMunicipal Council,Ambajogai 

Dist. Beed 


अधिसूचना 


(As per Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

Section 37 ( 1) 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) 

अन्वये ) 


क्र ./न.प./ नर/ ७९ १५/ २०१९-२० :- ज्याअर्थी अंबाजोगाई शहराची सुधारित 
विकास योजना शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस 
३३ ९ ३/ २९ ४ सीआर- ११८- अ/९ ७/ नवि -९ दिनांक ३१ जुलै १ ९९ ८ अन्वये 
मंजूर केलेली असून ती दिनांक १६ ऑक्टोबर १९९ ८ पासून अमलात 
आलेली आहे. उक्त विकास योजनेत सर्वे नं . ५८६ आर हा सार्वजनिक व 
निमसार्वजनिक भु-वापरात समाविष्ट आहे . 


No./TP/7915/2019-20 :- Whereas Revised Development 
Plan of Ambajogai City has been sanctioned vide Urban 
Development DepartmentNo.TPS /3393 /294 CR - 118 / A / 97 /UD 
9 dtd.31 July 1998 and came in force from 16th October 1998 . 
Sy.No.586 is included in the above development plan & shown 
in public – semipublic zone. 


ज्याअर्थी अंबाजोगाई नगर परिषदेने तिच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . 


२० ९ दि . २७/ ०८ / २०१९ अन्वये उक्त सार्वजनिक व निमसार्वजनिक 

भु - वापर 
बदलत त्याचा वापर रहिवाशी करणेचे ठरविले आहे आणि उक्त विकास 


Whereas Municipal Council Ambajogai has passed the 
resolution to change the land use of above mentioned 
Sy.No.586 0.81 Are area into Residential Zone from Public – 
Semipublic zone vide resolution general body meeting dtd . 
27 Aug 2019 No.209 . Resolution passed to do minor 
modification in the above sanctioned developmentplan under 
section 37 (1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act 1966. 


योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम ३७ 
अन्वये एकूण फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे 


आणि ज्याअर्थी ही अधिसूचना उक्त अधिनियमान्वये प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे . वरील फेरबदला बाबत जे लोक त्याच्या सूचना व हरकती 
लिखित स्वरुपात वरील अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसात सादर करतील त्याचा विचार वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव 
शासनाकडे अंतीम मान्यतेसाठी सदर केल्यापूर्वी ही नगर परिषद करील . 


Hence this notification is published under the provision 
ofabove mentioned act , The public resided in the Ambajogai 
Municipal Area are informed to send their suggestion & 
objection in written format within the period of 30 days before 
the publication of this notification in written format if any . 
Such type of objection & suggestions will be considered 
while before sending the proposal to State Government for 
Final Sanction . 


वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या 
अवलोकनासाठी या नगर परिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात 


आलेला आहे . 


The plans showing the above proposal for minor 
modification are kept open for public atMunicipal Council 
within working day office time. 


ठिकाणः अंबाजोगाई 


Place :-Ambajogai 


दिनाक : २६ / १२ / २०१९ 


Date:-26/12/2019 . 


सौ.रचना मोदी, 


President, 
Municipal Council Ambajogai. 


अध्यक्ष, 


नगर परिषद अंबाजोगाई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


